सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र 
पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री 
योजनेच्या “सामर्थ्य” या उपयोजनेंतर्गत 
“महिला सक्षमीकरण dx” (Hub for 


Empowerment of Women) या घटक 
योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- PRT २०२४/प्र.क्र.८१/कार्या-२ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मे, २०२४ 


वाचा :- 

१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 
दि.०३.०१.२०२३. 

२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक HAA २०२२/प्र.क्र.३०८/कार्या-२, 
दि.२६.०७.२०२३. 

३) उप सचिव, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे केंद्र शासन पत्र क्र. 
NHEW/89/2023-NHEW (१०९७९०), दि.११.१२.२०२३. 

४ अवर सचिव, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे केंद्र शासन पत्र क्र. 
NHEW/2/2022-NHEW (१०३२००), दि.२२.०३.२०२४. 

५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक HAA २०२२/प्र.क्र.३०८/कार्या-२, 
दि.२६.०७.२०२३. 

६) महिळा व बाळ विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.मिशान २०२४/प्र.क्र.७०/कार्या-२, 
दि.२६.०३.२०२४ व दि.३१.०३.२०२४. 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “मिशन sah” या एकछत्री योजनेच्या 
“सामर्थ्य” या उपयोजनेंतर्गत “महिला सक्षमीकरण केंद्र” (Hub for Empowerment of Women) 
या घटक योजनेसाठी (केंद्र हिस्सा ६०%) रु.९२१.६६ लक्ष इतका निधी वाचा क्र.४ अन्वये उपलब्ध 
करुन दिला आहे. सदरचा निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “महिला सक्षमीकरण केंद्र” या 
घटक योजनेंतर्गत राज्य व जिल्हास्तरावरील महिला सक्षमीकरण केंद्रासाठी लेखाशीर्ष २२३५ 
डी४९१ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान या उद्दष्ट्याखाली (वेतनेत्तर) केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात 
एकूण रु.८०५.०१ लक्ष व लेखाशीर्ष २२३५ डी५०६ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान या 
उदिदष्ट्याखाली (वेतनेत्तर) त्यास समरुप राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणात एकूण रु.५३६.६७ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः मिशान-२०२४/प्र.क्र.८१/का-०२ 


इतका निधी निधी उपरोक्त वाचा क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 

सदर घटक योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या रु.९२१.६६ लक्ष इतक्या 
निधीपैकी उर्वरित केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात रु.११६.६५ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिस्सा 
४०% या प्रमाणात रु.७७.७७ लक्ष इतका निधी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केलेली 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “सामर्थ्य” या उपयोजनेंतर्गत 
“महिला सक्षमीकरण केंद्र” (Hub for Empowerment of Women) या घटक योजनेंतर्गत राज्य व 
जिल्हास्तरावरील महिला सक्षमीकरण केंद्रासाठी लेखाशीर्ष २२३५ डी४९१ अंतर्गत ३१-सहायक 
अनुदान या उदिदष्ट्याखाली (वेतनेत्तर) केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात एकूण रु.११६.६५ लक्ष व 
लेखाशिर्ष २२३५ डी५०६ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान या उदिदष्ट्याखाली (वेतनेत्तर) राज्य हिस्सा 
४०% या प्रमाणात एकूण रु.७७.७७ लक्ष इतका निधी असा एकत्रित एकूण रु.१९४.४२ लक्ष इतका 
निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास खालील नमूद विहित अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शरर्ती:- 


१) सदरचा निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “मिठान 
शकती” या एकछत्री योजनेच्या “सामर्थ्य” या उपयोजनेचा “महिला सक्षमीकरण केंद्र” 
(Hub for Empowerment of Women) या घटक योजनेच्या SNA खात्यात तात्काळ 
वर्ग करण्यात यावा. 

२) “महिला सक्षमीकरण केंद्र” (Hub for Empowerment of Women) या घटक 
योजनेंतर्गत ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठीचा SNA खात्यामधील निधी खर्च 
करण्यासाठीचा प्रस्ताव (बाबनिहाय प्रलंबित दायित्वाचा निधी मागणी प्रस्ताव 
जिल्हानिहाय/केंद्रनिहाय) शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावा. 

३) सदर निधी खर्च करताना “मिशन aed” या एकछत्री योजनेच्या “महिला सक्षमीकरण 
केंद्र” (Hub for Empowerment of Women) या घटक योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) मंजूर केलेला निधी ज्या उद्देशासाठी मंजूर केला आहे, त्या उद्देशासाठी वापरला 
जाईल यांची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, मंजूर रकमेच्या संदर्भात स्वतंत्र खाते 
ठेवण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिदान-२०२४/प्र.क्र.८१/का-०२ 


५) प्रत्येक तिमाहीत, प्रकल्पाची प्रगती आणि त्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या 
अनुदानाचा खर्च HEW च्या कार्यान्वित प्रगती अहवाळासह सादर करण्यात यावा. 


६) ७७% च्या पुढील हप्त्यासाठी खर्चाचे विवरणपत्र (SOE) सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


७) GIA च्या पुढील हप्त्याची मागणी करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रकल्पावरील 
प्रगती अहवाल तसेच निधीची आवश्‍यकता देखील सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


८) केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.३ येथील सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार नवीन घटकांचा 
समावेश “मिडान शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या “महिला सक्षमीकरण he” या घटक 
योजनेमध्ये करण्यास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर घटकावरील खर्च करणे 
आव्यक आहे. त्यानुषंगाने नवीन घटकाचा समावेश केल्यानंतरच खर्चाचा प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

२. सदर घटक योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत असून सदर 
निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) GFR च्या Form-98A मध्ये शासनास सादर करावीत. 

३. सदर शासन निर्ण नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३१/का.१४७२, 
दि.१९.०४.२०२४ अन्वये वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.११८/व्यय-६, दि.०३.०५.२०२४ अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१५१४४१५२१९३० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital lly 


PRASAD VINAYAKRAO = 
KULKARNI ; 


(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिशान-२०२४/प्र.क्र.८१/का-०२ 


७. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

८. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

१६.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१८.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 

१९.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
सदर निधी बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित. 

२०.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


